गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय 
तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राची स्थापना 
करण्याच्या अनुषंगाने ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ 
असेसर्सच्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिआरआय-२०१४/प्र.क्र.०६/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 


xe) 


) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. टिआरआय-२०१४/प्र.क्र.०६/का-०५ 
दि.२३/०३/२०१५ 

) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक. टिआरआय-२०१४/प्र.क्र.०६/का-०५ 
दि.०५/०९/२०१५ 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक टिआरआय-२०१४/प्र.क्र.०६/का-०५ 

दि.१६/१०/२०१५ 


AD 


प्रस्तावना:- 

नागपूर येथे गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राचे संकल्पचित्र व 
बांधकाम आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्‍ती करण्यासाठी वाचा येथीळ अनुक्रमांक २ 
मधील शासन निर्णय व अनुक्रमांक ३ मधील शासन शुद्धीपत्रकान्वये ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्सची नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. आदिवासी विकास विभागाकडे सन २०१६ मध्ये स्वंतत्र बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाची 
निर्मिती करण्यात आली असून सदर बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाकडून आदिवासी विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील आश्रमशाळा, वसतिगृहे, कार्यालये इत्यादी बांधकामे करण्यात येतात. त्यामुळे गोंडवना 
आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्रासाठी सुधारित ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्सची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहाळय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राचे संकल्पचित्र व बांधकाम 
आराखडा तयार करण्यासाठी वास्तुविशारदाकडून प्राप्त होणा-या संकल्पनांची छाननी करण्यासाठी कॉन्सिल 
ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्सची नियुक्‍ती करण्यात येत 
असून या ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्सची सुधारित रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकटिआरआय २०१४/प्र.क्र.०६/का.०५ 


अ.क. पदनाम ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्समधील पद 
=] मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम अध्यक्ष 
विभाग, मुंबई 
२ मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, सदस्य 
आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३ सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व सदस्य 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
a अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम सदस्य सचिव 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 


3. उपरोक्त ज्युरी तथा बोर्ड ऑफ असेसर्स यांनी गोंडवना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा 
प्रशिक्षण उपकेंद्रासाठी पात्रता पूर्ण करणा-या वास्तुविशारदांकडून प्राप्त होणा-या संकल्पनांची छाननी 
करून कमीत कमी ३ सर्वोत्तम संकल्पना शासनाच्या राज्यस्तरीय समितीस सादर कराव्यात, त्यातून 
अंतिम वास्तुविशारदांची निवड करण्यात येईल. 


४. या शासन निर्णयान्वये वाचा येथील अनुक्रमांक २ व ३ हे शासन निर्णय व शासन शुद्धीपत्रक 
अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००९१११५३३३२१४२४ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Laxmikant 
Gopalrao Dhoke 


(ल.गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 
२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 


eon GS & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक'टिआरआय २०१४/प्र.क्र.०६/का.०५ 


१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
११.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१४.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१५.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१६.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१७.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

१८. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१९.मुख्य अभियंता,बांधकाम व्यवस्थापक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
२०. सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

२१.सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ. 

२२.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय. 

२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२४.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

२५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

२६.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२७.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


